महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१६१९/प्र.क्र.४५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०५मार्च, २०१९ 


SIR आदेठा 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा प्रवेश) नियम २०१८ 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ च्या कलम ३ मधील अटींची पूर्तता करणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील 
खालील गट-ड संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना सन २०१८-२०१९ च्या निवडसूची वर्षामधून लिपिक- 
टंकलेखक (गट-क अराजपत्रित वेतन स्तर एस-६ - १९९००-६३२००) पदावर या आदेशाव्दारे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्याच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 
श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नाव | कर्मचाऱ्याचा 


सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा 


विभाग 
सु.रा.खेडकर अन्न, नागरी पुरवठा व । सार्वजनिक बांधकाम 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
श्री पा.उ.चव्हाण | विजा(अ) | अन्न, नागरी पुरवठा व | नगर विकास विभाग 
ग्राहक संरक्षण 
श्री प्र.प.बगाडे अजा गृह कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
श्री अ.कृ.जोगी भज(ब) जलसंपदा गृह विभाग 


२. उपरोक्त पदोत्नत्या मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त 
असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

३. श्री अ.कृ.जोगी यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९ दिनांक १९-०३-२००३, तसेच शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक-एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र. ४६२/कार्या-१२, दिनांक २८ मे, २०१८ व सामान्य प्रशासन विभाग 
परिपत्रक क्र.आरटीआर १४०३/८४/प्र.क्र.५४/०३/१३, दिनांक १० मे, २००५ मधील तरतुदीनुसार 
संगणक अर्हता (MSCIT) AA केल्याचे प्रमाणपत्र या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत सादर 
करणे आवश्यक आहे. 


झासन आदेडा क्रमांकः एएससी-१६१९/प्र.क्र.४५/१४-अ, दिनांक ०५ मार्च, २०१९. 


४. संबंधित गट-ड मधील कर्मचारी यांनी लिपिक-टंकलेखक पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपातील पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दिनांक १२-०९-२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०१८-२०१९ च्या 
निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील २ वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार 
न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत लिपिक-टंकलेखक पदावरील पदोन्नतीची पात्रता तपासण्यात 
येईल. 

५. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील, गट-ड मधून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात लिपिक-टंकलेखक 
पदावर पदोन्नती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास 
कळवावे. तसेच गट-ड मधून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्यात 
आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३०५१६०२५४१२०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ५५, 
iment Of M. 


9९ it, postalCode=400032, st=Maharashti 
5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41 


Gajanan 
Bhimrao Guravy णा 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, (संबंधित विभाग)(विभागामार्फत) 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), (संबंधित विभाग) 

५. संबंधित कर्मचारी (विभागामार्फत) 

६. निवडनस्ती / कार्यासन १४-अ संग्रहार्थ. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


